गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ मार्च २००५. 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, ९९७३. 

क्रमांक etal. १००५/११८२/प्र.क्र. ११/पोल -३.- फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) महाराष्ट्र राज्यास लागू करताना तिच्या कलम 
२(एस) अन्वये प्रदानित करण्यातआलेल्या अधिकाराचा वापर करून आणि 
यापूर्बी कुंडल पोलीस ठाणे, जिल्हा सांगलीच्या कार्यक्षेत्रातील आंधळी या 
गावाच्या संबंधित काढण्यात आलेल्या सर्व अधिसूचना, आदेश किंबा निदेशाचे 
अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन आता आंधळी हे गाव, कुंडल पोलीस 
ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रातून वगळून पलुस पोलीस ठाणे यांच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ठ 
करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


स. सी, संखे, 
कार्यासन अधिकारी. 


HOME DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai 400 032, 
dated the 28th March 2006 


Cope oF CRIMINAL PROCEDURE, 1973. 


No. TTC/1005/1182/CR-11/Pol-3.— In exercise 
of the powers conferred by clause (s) of section 2 
of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 
1974), in its application to the State of 
Maharashtra and in supersesion of all previous 
notifications, orders or instruments issued in this 
behalf, in so far as they relate to the village 
“ Andli ” under the jurisdiction of Kundal Police 
Station, District Sangli, the Government of 
Maharashtra hereby excludes the said village 
Andhli from the jurisdiction of Kundal Police 
Station, and includes the same in the jurisdiction 
of Palus Police Station, in the Sangli District. 


By order and in the name of 
the Governor of Maharashtra. 


S. 5. SANKHE, 
Section Officer. 


